रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे 
कडाव ते मौजे भिवपुरी रस्त्यावरील मे. टाटा पॉवर 
कंपनीच्या अधिपत्याखालील रस्ता सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या ताब्यात घेणेबाबत शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- रवियो-२०२२/प्र.क्र.9७८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :-१४ जून, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र. मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण/३४२१, दि.२९/११/२०२१. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र. मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण/१७२६, दि.२३/०५/२०२२. 
३) अधीक्षक अभियंता, रायगड (सा.बां) मंडळ, कोंकण भवन यांचे पत्र 
क्र. रामा/रेचित्र/४४०२, दि.२२/१२/२०२२. 


वाचा - समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २६ डिसेंबर,२०२२. 


शुध्दीपत्रक :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये रायगड 
जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे कडाव ते मौजे भिवपुरी रस्त्यावरील मे. टाटा पॉवर कंपनीच्या 
अधिपत्याखालील ७.०० कि.मी. लांबीचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात घेऊन त्यात वैजनाथ 
भिवपुरी मार्ग -ग्रामा-६६ एकूण लांबी १.६०० कि.मी. व वैजनाथ हुमगाव मार्ग -ग्रामा-६७ एकूण लांबी २.०० असा 
एकूण (७--१.६००--२.०० = १०.६००) कि.मी. लांबीचा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक १११ म्हणून शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील नमूद रस्त्याच्या नावामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे :- 


"रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे कडाव ते मौजे भिवपुरी रस्त्यावरील मे. टाटा पॉवर 
कंपनीच्या अधिपत्याखालील ७.०० कि.मी. लांबीचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात 
घेणेबाबत." 

च्या ऐवजी 
"WA. ५४८ ए ते भालीवडीफाटा माळवाडी मांडवणे टाटा गेट भिवपूरी हुमगाव वैजनाथ 
गौळवाडी रस्ता, प्रजिमा-१११, कि.मी. ०/०० ते १०/६००, ता. कर्जत, जि. रायगड." 


हे शासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६१५१५१४२३५११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


१07822 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. कोंकण भवन, नवी मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.9८/नियोजन-२ 


2) 


SGM 2८. 
Cee Ce ee 


wen 


१०) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 

अधीक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकण भवन, नवी मुंबई. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कर्जत क्र. १. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


